शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ मधील मंजूर महानगरपालिकेच्या 
नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ- १) शासन निर्णय क्र. नाक्षेवि -२०२१/प्र.क्र.८१/का.९, दि. 39.03.2022 
2) शासन पत्र क्र.२०२२ / प्र.क्र.१०९/ का.९, दि.२१.१०.२०२२ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन -२०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षात संदर्भिय शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२२ अन्वये परिशिष्ट - अ मध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. सदर विकास कामांमध्ये बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र १.येथील शासन निर्णय दि. 39.03.2022 मधील परिशिष्ट अ अन्वये खालील विकास कामे मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत. सदर कामांची स्थगिती दि.२१.१०.२०२२ च्या शासन पत्रान्वये उठविण्यात आलेली 
आहे. 


अ.क्र जिल्हा ।म.न.पा./ क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी (रुपये 
न.पा./न.प. लाखात) 
णि ठाणे ठाणे ११२ | अल्पसंख्याक वस्तीत रामत्रीक बिल्डिंग समोर रोड २५.०० 
आणि गटार दुरुस्ती 
ठाणे ११३ । म्युनीस कंपाऊंड साईनाथ चाळ समोर आणि सुन्नी १०.०० 
मस्जिदच्या बाजुचे शौचालय दुरुस्ती करणे 
ठाणे ११४ | मक्का हाऊसच्या समोरील गटार दुरुस्ती करणे १०.०० 
ठाणे ११५ | अल्पसंख्याक वस्तीतील ग्रीन कॉम्प्लेक्स बी एम सी १०.०० 


च्या जुन्या गटाराला मेन गटार जोडणे 


ठाणे ११६ | सुन्नी मस्जिद च्या बाजुच्या गटारावर स्लॅब टाकणे व १५.०० 
अल्पसंख्याक वस्तीतील अमर पेलेस च्या ब्रीज 
खाली नवीन शौचाळय निर्माण करणे. 


ठाणे ११७ । अमर पॅलेस ते मीरा गाव पर्यंत अल्पसंख्याक वस्तीत १५.०० 
R.C.C. रोड बनविणे. तसेच अमर पॅलेस ते छत्रपती 
शिवाजी महाराज चौक पर्यंत रोड दुरुस्ती करणे 


ठाणे ११८ | पीर गौर शाहा बाबा दर्गाजवळ R.C.C. रोड बनविणे १५.०० 


एकूण १००.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/का-९ 


उपरोक्त मंजूर विकास कामांच्या महानगरपालिकेच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 


अ.क्र जिल्हा म. न.पा./न.पा./ | क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
न.प. (रुपये लाखात) 
ण ठाणे मिरा- भाईंदर ११२ | अल्पसंख्याक वस्तीत रामत्रीक बिल्डिंग समोर २५.०० 
रोड आणि गटार दुरुस्ती 
मिरा-भाईंदर ११३ | म्युनीस कंपाऊंड साईनाथ चाळ समोर आणि १०.०० 
सुन्नी मस्जिदच्या बाजुचे शौचालय दुरुस्ती 
करणे 
मिरा-भाईंदर ११४ | मक्का हाऊस च्या समोरील गटार दुरुस्ती १०.०० 
करणे 
मिरा-भाईंदर ११५ | अल्पसंख्याक वस्तीतील ग्रीन कॉम्प्लेक्स बी १०.०० 
एम सीच्या जुन्या गटाराला मेन गटार जोडणे 
मिरा-भाईंदर ११६ | सुन्नी मस्जिद च्या बाजुच्या WER स्लॅब १५.०० 


टाकणे व अल्पसंख्याक वस्तीतील अमर पेळेस 
च्या ब्रीज खाली नवीन शौचालय निर्माण करणे. 


मिरा- भाईंदर ११७ | अमर पॅलेस ते मीरा गाव पर्यंत अल्पसंख्याक १५.०० 
वस्तीत ॥.७.७. रोड बनविणे. तसेच अमर 
पॅलेस ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पर्यंत 


रोड दुरुस्ती करणे 
मिरा- भाईंदर ११८ | पीर गौर ]ाहा बाबा दर्गाजवळ ॥.७.७. रोड १५.०० 
बनविणे 
एकूण १००.०० 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७१८३४५३७५१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT 


DADASAHEB ANDHARE 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ४१/का-९ 


६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


